महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.४५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १४ जून, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन Seal क्रमांकः समक्रमांक दि. ०७-०५-२०१८ 


शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार संदर्भाधिन आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
बदल्यांमधील खाली नमुद केलेल्या निम्नश्रेणी लघुलेखकांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव या आदेशाद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । श्री/ निम्नश्रेणी सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव 
Ea 2 3 ae षु 
| a श्रीमती ।मा.शा.वानखेडे पर्यावरण विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१४१७०६०७८००७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Gajanan Bhi 


Gajanan Seep 
Bhimrao Gurav र al 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन (संबंधित 
विभाग, मंत्रालयीन 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, विभागामार्फत) 
४) आंहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६ निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) 


